मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील विद्युत देयकांच्या 
रु. ५०,५४,०२०/- इतक्या रक्कमेच्या प्रदानास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०९१७/प्र.क्र.१११/ तुरुंग-२ 
२रा मजला, (मुख्य), मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा: 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचे पत्र क्र. इ.प्र./विद्युत देयक/ मुंमका/ 
२०१३/६९२६/ कक्ष-६, दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७ व दि.१३.१०.२०१७ 


शासन निर्णय : 

मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात सध्या खालील चार विद्युत मीटर कार्यान्वित आहेत. सदर विद्युत 
मीटरच्या देयकांची एकूण रक्‍कम रु.५०,५४,०२०/- इतकी आहे. सदर देयके पारीत करणेकामी अधिदान 
व लेखा कार्यालय बांद्रा यांचेकडे सादर केली असता “विद्युत देयकांची रक्‍कम जास्त असल्याने शासकीय 
मंजूरी असणे आवश्‍यक आहे” असा आक्षेप घेतलेला असल्याने सदरच्या देयकांची रक्‍कम अदा 
करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व 
सुधारसेवा पुणे यांनी केळी आहे त्यास अनुसरुन या शासन निर्णयान्वये मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील विद्युत 
देयकांच्या रु. ५०,५४,०२०/- इतक्या रक्कमेच्या प्रदानास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ग्राहक क्रमांक थकबाकी रक्‍कम 
aa २०२-००२-२२२-२ ४८,९४,४७०/- 
२ ९०२-४२६-४०३*० १३,४७०/- 
3 ९०२-४२६-४०१*७ १,८८०/- 
8 ९०२-४२६-४००*५ १,४४,२००/- 
एकूण रक्‍कम ५०,५४,०२०/- 


२. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, २०५६ तुरुंग (00)(09) मध्यवर्ती कारागृह, (२०५६००३५) 
०६ दूरध्वनी वीज व पाणी शुल्क या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येत आहे. 


३. Brame निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३५९/२०१७/व्यय-८ दिनांक २/११/२०१७ 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०९१७/प्र.क्र.१११/ तुरुंग-२ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७१११७१७४४१५४६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


J a ys | Nn g BNL oN eae neers DE MNcRaracts ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f1 1b49d608f53d77adcefe811 5025d93bfe9db 

L.Pawara a 

(ज.ल.पावरा) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रत, 


१. अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. विशेष पोळीस महानिरीक्षक ( कारागृह),दक्षिणविभाग,मुंबई. 

४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

६. कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. अधिक्षक,मुंबई मध्यवर्ती कारागृह,भायखळा, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


